सहकारी सूतगिरणी प्रकल्पांचे फेरमूल्यांकन 
करण्यासाठी गठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची 
रचना सुधारित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प -१२१५/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (3) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : ०३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 

१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.सूतगि- १२००/ प्र.क्र.१५३/टेक्स-१, 
दि.१३.०६.२००० 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.सूतगि - ११०८/ प्र.क्र.९१/टेक्स-१ (3), 
दि.३०.०६.२०११. 

३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र.सूतगि - ११०८/ प्र.क्र.९१/टेक्स-१ (3, 
दि.३०.०७.२०१४. 

४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, समक्रमांकीत शासन निर्णय, दि.१६.०३.२०१७. 

५. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय,क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.६७/टेक्स-१(ब), 
दि.२१.०१.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


वाचा क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये, सहकारी सूतगिरणी प्रकल्पांचे फेरमूल्यांकन करण्यासाठी 
वस्त्रोद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आळी आहे. सदर उपसमिती ही संबंधित मा. मंत्री 
/ मा. राज्यमंत्री यांच्या नावाने व त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभागांच्या / खात्यांच्या नावाने गठित करण्यात 
आली होती. मात्र, मा. मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सदस्य यांच्या अधिपत्याखाळील विभागांमध्ये / 
खात्यांमध्ये बदल झाल्याने संदिग्धता निर्माण होऊ नये म्हणून सदर समिती केवळ मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री 
यांच्या पदनामाने सुधारित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे 


निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


सहकारी सूतगिरणी प्रकल्पांचे फेरमूल्यांकन करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या वस्त्रोद्योग 


विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल. 


१. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) : अध्यक्ष 
२. मा. मंत्री (पर्यटन) : सदस्य 


३. मा. मंत्री (कौशल्य विकास व माजी सैनिकांचे कल्याण) : सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प -१२१५/प्र.क्र.४१/टेक्स-१ (अ) 


४. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) : सदस्य 
५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव (वित्त) : सदस्य 
६. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव (वस्त्रोद्योग) : सदस्य सचिव 


२. सदर उपसमितीची कार्यकक्षा दि.१६.०३.२०१७ व दि.२१.०१.२०१९ रोजीच्या नमूद शासन 


निर्णयानुसार असेल. 


3: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०३१२३१५२४००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
nment Of Maharashtra, ou=Co-op 
ile, postalCode=400032, 


Vishal Vishvas : 
Madane 1 ही 
(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
२. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
३. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
४. मा. Hat (plated विकास व माजी सैनिकांचे कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
५. मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
६. मा. राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
९. सचिव (TSIM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
१०. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
११. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या., वकील हाऊस, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन टेक्स १-अ/ टेक्स १-बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


